पशुसंवर्धन विभाग, जिल्हा परिषद 
यांच्यामाफत जिल्हा नियोजन मंडळ, 
राज्यस्तरीय योजना, केंद्र पुरस्कृत योजना 
व अन्य विभागाकडून, अन्य स्त्रोतातून प्राप्त 
होणाऱ्या निधीमधून राबविण्यात येणाऱ्या 
योजनांना तांत्रिक मंजूरी प्रदान 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक- संकिर्ण-२०१८ / प्र.क्र. ३१ (भाग-१) /पदुम-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :-०१ नोव्हेंबर, २०२१. 


वाचा : १) कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय 
क्र.संकिर्ण-२०१८ / प्र.क्र. ३१/पदुम-४, दि.०९.१०.२०१८ 
२) आयुक्त WMA, पुणे यांचे कार्यालयीन पत्र क्र. एफवायपी-२० (२१)/ सी.आर-१०/ 
तां- १/७७३/पसं-६, पुणे, दि. २४.०६.२०२०. 


प्रस्तावना - 


कृषि, wean, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय 
दि.०९.१०.२०१८ अन्वये Waa विभाग, जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत जिल्हा नियोजन मंडळ, 
राज्यस्तरीय योजना, केंद्र पुरस्कृत योजना व अन्य विभागाकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून 
राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना तांत्रिक मंजूरी प्रदान करण्याबाबतचे अधिकार विहित करण्यात 
आलेले आहेत. 


जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२०-२१ या जिल्ह्यास्तरीय कार्यक्रमांचे प्रारूप 
आराखडे अंतिम करण्यासाठी मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांच्या अध्यक्षतेखाली 
दि. २४.१.२०२० ते दि. ३१.१.२०२० या कालावधीत संपन्न झालेल्या विभागवार राज्यस्तरीय 
बैठकीमध्ये मा. उपमुख्यमंत्री यांनी waa विभागाकडील जिल्ह्या वार्षिक योजनांच्या तांत्रिक 
मंजूरीचे अधिकार सद्यस्थितीत राज्य/संचालनालय स्तरावर ठेवण्यात आलेले आहेत ते जिल्हा / 
विभाग स्तरावर प्राधान्याने देणेबाबत निर्णय घेवून त्यानुसार विद्यमान शासन निर्णयात / मार्गदर्शक 
सुचनांमध्ये योग्य ते बदल करण्यात यावेत असे निर्देश दिलेले आहेत. 


त्यानुषंगाने वाचा क्र. १ येथील दि.९.१०.२०१८ रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करून 
पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय- 


जिल्हा नियोजन मंडळ, राज्यस्तरीय योजना, केंद्र पुरस्कृत योजना व शासनाच्या अन्य 
विभागाकडून, अन्य aaa निधी प्राप्त होत असलेल्या योजनांना तांत्रिक मान्यता देण्याचे 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१८ / प्र.क्र. ३१(भाग-१) /पदुम-४ 


अधिकार आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पुणे व त्यांच्या अधिनस्त विविध प्राधिकारी यांना खालीलप्रमाणे नमुद 


वित्तीय मर्यादेच्या अधिन राहून प्रदान करण्यास याव्दारे, शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत 


आहे. 
अ.क्र अधिकाराचे स्वरुप अधिकार प्रदान अंदाजित खर्च (रुपयात) 
करण्यात आलेले । न्युनतममर्यादा| अधिकतम 
अधिकारी / मर्यादा 
प्राधिकरण 
za २ ३ 1 ४| ५ 
| जिल्हा नियोजन मंडळ, १. संबंधित जिल्हा शिंका २५,००,०००/- 
राज्यस्तरीय योजना, केंद्र पशुसंवर्धन उपायुक्‍त 
पुरस्कृत योजना व शासनाच्या | २. संबंधित प्रादेशिक | 24,00,009/- | 4o,00,000/- 
अन्य विभागाकडून, अन्य पशुसंवर्धन 
elas निधी प्राप्त होत सहआयुक्त 
असलेल्या योजनांना तांत्रिक ३. अतिरीक्त आयुक्‍त| ५०,००,००१/- | १००,००,०००/- 
मान्यता देण्याचे अधिकार पशुसंवर्धन, पुणे 
४. आयुक्‍त १००,००,००१/- | संपूर्ण अधिकार 
पशुसंवर्धन, पुणे 


रू. २५,००,०००/- च्या मर्यादेवरील प्रस्तावास तांत्रिक मंजूरी प्रदान केल्यानंतर मंजूरीची 
प्रत आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या कार्यालयास पाठविण्यात यावी. 


हा शासन निर्णय ग्रामविकास, नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीने तसेच, वित्त विभागाचे 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.४५० / २०२१ /व्यय-२, दि.२०.१०.२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात येत 


आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२२७१७०८५६५८०१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आलेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DR. SANJAY 
VISHWANATHRAO 


DOIJODE 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई 


Digitally signed by DR. SANJAY VISHWANATHRAO 001100६ 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND 


ADF DEPARTMENT, postalCodi 


le=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=690002a7555559bb015f31 SbO3adb3305c59fe381e4dcda1439d11 


9129672733, 
pseudonym=B6831977DAFE9C462B1F5207DB8DC23334F34E62, 


rialNumber=5DBCE7AE3AC30FOE55SC90CD14E85 1251037DC61F3291C80 


seri 
EA8638C44D41143AA, cn=DR. SANJAY VISHWANATHRAO DOUODE 
Date: 2021.12.27 17:11:39 +05'30' 


(डॉ. संजय वि. डोईजोडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


२. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१८ / प्र.क्र. ३१(भाग-१) /पदुम-४ 


३. मा.मंत्री (पशुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई 

४. मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई 

५. आयुक्त Wa, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. अतिरीक्त आयुक्त पशुसंवर्धन, पश्नुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,सर्व 

८. प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, सर्व विभाग 

९. प्रधान महालेखापाल (लेखापरिक्षा) -१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपुर. 
१०.प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) -१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपुर. 
११.जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, सर्व 

१२.जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 

१३.वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-२) मंत्रालय, मुंबई 

१४.नियोजन विभाग (कार्यासन- १४३१) मंत्रालय, मुंबई 

१५.ग्राम विकास विभाग (वित्त-९) मर्झबाण रोड, मुंबई 

१६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व 

१७.निवडनस्ती पदुम-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


